सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षात पुनर्वसन 
तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक 
अनुदान वितरित करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
दिनांक: ३१ ऑगस्ट,२०१८. 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 
दिनांक २१ मार्च, २०१२ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून, २०१७. 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.कुनिका २०१७/प्र.क्र.२४४/आरोग्य-५, 
दि.२२ ऑगस्ट, २०१७. 

५) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे /सन २०१६-१७ /रुग्णालयीन तत्वावर 
स्वयंसेवी /५१३९-१४०/ अनुदान/ कक्ष-१८/२०१८, दि.०३.०७.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील झासन निर्णयानुसार पुनर्वसन तत्त्वावरील 
कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२,०००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे 
अनुदान देण्यात येते. संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये 
पुनर्वसन तत्वावरील कुष्ठरुग्णांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

पुनर्वसन तत्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाळी रु.३,००,००,०००/-(तीन कोटी) इतके सहायक अनुदान 
(योजनेतर) सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे.. सन २०१८-१९ या 
वर्षाकरीता २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष (०१)(१२) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक 
अनुदाने (२२१००६८३) मूळ अनुदान रु.३,००,००,०००/-(तीन कोटी ) इतकी तरतूद आहे. वित्त 
विभागाच्या दि. ०२ एप्रिळ,२०१८ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना चालू वित्तीय वर्षाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/आरोग्य -५ 


कालावधीसाठी निधी वितरणापैकी (डिसेंबर २०१८ अखेर) महसूली ळेख्यातील निधी ७० टक्के इतक्या 
मर्यादेत उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 


सदंर्भाधीन क्र. ५ प्राप्त प्रस्तावानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना एकूण 


रु.८८, ७१,३२६ /- (रु.अठठयांऐशी लाख एकात्तर हजार तीनशे सव्वीस फक्त) इतके सहायक अनुदान 
दि.२१ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव कालावधी । दि.०१.१२.२०१६ | दि.०७.०८.२०१७ | देय 
नुसार सादर च्या शासन | अनुदान 
करण्यात निर्णयानुसार 
आलेल्या वितरीत करण्यात 
प्रस्तावामधील ।आलेली रक्‍कम 
रक्‍कम 
| महारोगी सेवा | एप्रिळ २०१६ FT] ७९२०००० a (9220000 
समिती, आनंदवन, | सप्टेंबर,२०१६ 
वरोरा, जि.चंद्रपूर 
२  । कुष्ठरोग निवारण | जानेवारी ३८१००७ ५४६९७ ३२६३१० 
समिती शछांतीवन | २०१६ ते 
नेरे, जि.रायगड सप्टेंबर २०१६ 
३ | अहमदनगर जिल्हा | एप्रिल २०१५ ते | ६२५०९६ | ६२५०९६ 
कुष्ठरोग निवारण | Ard २०१६ 
समिती अहमदनगर 
५४६९७ ८८,७१,३२६/- 
एकूण 


३. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असल्यास तसेच खर्चासाठी तरतूद 
उपलब्ध असल्यास व खर्च मंजूरीचे विभागास वित्तीय अधिकार असल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीची 


आवश्यकता नाही. तसेच परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार स्वयंसेवी संस्थेचे मागील अनुदान 
खर्चासंबंधातील उपयोगिता प्रमाणपत्र व संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचा सनदी ळेखापालाचा लेखापरीक्षण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/आरोग्य -५ 


अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागीय स्तरावर प्रस्तावास मान्यता देण्यास हरकत 
नसावी. 


४. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१७ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ Us, २०१७ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.८ 
समोर नमूद तपासणीसूचीनुसार तपासला असून मुद्दा क्र.३ ते ९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 
तसेच सदर शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे,असे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.०२ एप्रिळ, २०१८ अन्वये दिलेल्या 
सुचनांनुसार, सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत 
केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
लेखापरिक्षण /महाळेखापाल यांचे गंभीर आक्षेप नाहीत. या योजनेंतर्गतचा निधी लाभार्थ्यांच्या थेट 
खात्यात जमा होत नाही. सदर योजनेंतर्गत वस्तू खरेदी प्रस्तावात खरेदी नियोजन करण्यात येते व 
आवश्यकतेनुसार दरकरारावर खरेदी करण्यात येते. तसेच भांडवली वस्तूंच्या खरेदीनंतर डेड स्टॉक 
रजिस्टरमध्ये नोंद घेण्यात येते. सदर योजनेच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 


५. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून 
त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 
तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी 
सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल 
तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


६. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य vay 
(09)(92) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने (२२१००६८३), मुळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ 
एप्रिल, २०१७ अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/आरोग्य -५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८३११२०२०४६०१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


कं Digitally signed by Ravindra Pandurangrao Gote 
Ravindra oa 
p d eer RES aay che cen 
a al ५1 fa n g fa (0 61cde15d23a37121fc5c0d8a9b8aa570, 
serialNumber=7960c9c78304ef81ead51b7089d 
Gote conan 
(रविंद्र गोटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 

७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

८) वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

९) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई/निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


